महाराष्ट्र इन्स्टिट्युट ऑफ हॉटेल 
मॅनेजमेंट अँन्ड कॅटरिंग टेक्नालॉजी, 
सोलापूर या संस्थेचे नामकरण “स्वामी 


समर्थ महाराष्ट्र इन्स्टिट्युट ऑफ हॉटेल 
मॅनेजमेंट अन्ड कॅटरिंग टेक्नॉलॉजी” 
असे करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक:बैठक: २०२३/०२/प्र.क्र.९३/पर्यटन 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १२ जुले, २०२३. 


संदर्भ :- समक्रमांकीत शासन निर्णय दि.०३ एप्रिळ, 2023. 


प्रस्तावना :- 


पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या मागदर्शक तत्वानुसार व प्राप्त अनुदानातून तसेच, 
राज्य शासनाकडील निधीमधून मौजे मजरेवाडी, ता. जि. सोलापूर येथे उपहारगृहे व्यवस्थापन 
संस्था उभारण्यात आली असून सदर संस्था संचालक, पर्यटन संचालनालय, मुंबई यांच्याकडे 
संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये हस्तांतरित करण्यात आली आहे. 
२. महाराष्ट्र इन्स्टिट्युट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अन्ड कॅटरिंग टेक्नॉंलॉजी, सोलापूरच्या 
दि.०३ जुले, २०२३ रोजी संपन्न झालेल्या शुभारंभ कार्यक्रमामध्ये सदर संस्थेचे नामकरण “स्वामी 
समर्थ महाराष्ट्र इन्स्टिट्युट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँन्‌ कॅटरिंग टेक्नॉंलॉजी” करण्यात येत 
असल्याची घोषणा मा.मंत्री (पर्यटन) यांनी केली आहे. 


शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र इन्स्टिट्युट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँन्ड कॅटरिंग टेक्नॉंलॉजी, मजरेवाडी, 
ता. जि. सोलापूर या संस्थेचे नामकरण “स्वामी समर्थ महाराष्ट्र इन्स्टिट्युट ऑफ हॉटेल 
मॅनेजमेंट अँन्ड कॅटरिंग टेक्नॉंलॉजी” असे करण्यात येत आहे. 
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या http://www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०७१३१३०५१७००२३ असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
MADAN GIRJU 
SONDE 


(मदन सोंडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 


DNA निर्णय क्रमांकः बैठक: २०२३/०२/प्र.क्र.९३/पर्यटन 


. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४. मा. मंत्री(पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. विरोधी पक्षनेता विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 

. विरोधी पक्षनेता विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 

८. मा. सर्व विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई. 

९. मा. सर्व विधानसभा सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई. 

१०.मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

११.अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखापरीक्षा/लेखावअनुज्ञेयता), मुंबई 
१३.महालेखापाल, महाराष्ट्र - २, (लेखापरीक्षा/लेखावअनुज्ञेयता), नागपूर 

१४. महाळेखापाल, (स्थानिकनिकायलेखापरीक्षावळेख), मुंबई. 

१५. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१६.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 

१७. जिल्हाधिकारी, सोलापूर. 

१८. प्राचार्य, महाराष्ट्र इन्स्टिट्यु टऑॉफ हॉटेल मॅनेजमेंट अन्ड कॅटरिंग टेक्नॉलॉजी, 
सोलापूर. 


A) 


AN 


न्न 


६. मा 
६. मा 
७. मा 


न्न 


न्न 


न्न 


न्न 


न्न 


KKK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


